राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक, 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- इएसटी-१२२२/प्र.क्र.9६/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.७८/राउडु-१, दि.१४.०६.२०१६. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१, 
दि.१६.०९.२०१६. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१, दि.१९.०५.२०१७. 


प्रस्तावना:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ व गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नियमित 
व विशेष बदल्यांचे अधिकार उक्त वाचा येथील दि.१६.०९.२०१६ व दि.१९.०५.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रत्यार्पित करण्यात आले आहेत. तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारशींसह प्रकरणे 
सादर करण्यासाठी दि.१४.०६.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये नागरी सेवा मंडळ गठित करण्यात 
आलेले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील, निरीक्षक, गट-ब संवर्गातील बदल्यांमध्ये अधिक 
पारदर्शकता व सुसुत्रता आणण्यासाठी प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या अधिकारामध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

उक्त वाचा येथील दि.१९.०५.२०१७ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत 
असून, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ मधील परंतुक २ व कलम ७ 
यामधील तरतुदीनुसार राज्य उत्पादन Bow विभागातील निरीक्षक, गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील. 


अ. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी 
क्र. संवर्ग नियमित बदली विशेष बदली 
शि . | निरीक्षक (गट-बो मा.मंत्री मा. मंत्री 


२. तसेच, संदर्भाधीन दि.१४.०६.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव, राउशु यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित नागरी सेवा मंडळाने निरीक्षक, गट-ब, राज्य 
उत्पादन शुल्क, संवर्गातील नियमित व विशेष बदली यांची प्रकरणे शिफारशींसह शासनास सादर 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२२२/प्र.क्र.9६/राउशु-१ 


३. संदर्भाधीन दि.१६.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या इतर 
अधिकारांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


es सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११४४९४७५०२९ असा आहे. सदरहू 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


S a n d ee p G 0 fa kh n at h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234 


D h a ka n e ebcc421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep 


Gorakhnath Dhakane 
Date: 2022.04.11 14:50:54 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. राउश्ु-१ संग्रहार्थ. 


oc AN AD WO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


